केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री 
योजनेतील “सामर्थ्य” या योजनेंतर्गत “सखी 
निवास” या घटक योजनेसाठी लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- सखीनि २०२३/प्र.क्र.१५८/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


aay: १) सह सचिव, केंद्रीय महिळा व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय पत्र 
.WW-23/1/2021-WW, Dated: 14th July, 2022. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/का.२, 
दि.०३.०१.२०२३. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सखीनि २०२२/प्र.क्र.२९८/का.२, 
दि.१२.०५.२०२३. 
४) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९०/का.२, 
दि.२३.०८.२०२१ 
५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५४/का.२, 
fF.2§.08.2022. 


प्रस्तावना:- 

नोकरी करणाऱ्या एकल महिला, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, विभक्त, पती बाहेरगावी 
असलेल्या महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पद्धतीने निवासाच्या व्यवस्थेकरिता 
“नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” ही योजना सद्य:स्थितीत कार्यान्वित आहे. केंद्र शासनाच्या 
सन २०१७ मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या योजनेमध्ये अंशत: बदल 
करुन, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहाची इमारत भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेवून सुधारित 
योजना केंद्रःराज्यःस्वयंसेवी संस्था यामध्ये ६०:१५:२५ या प्रमाणात राबविण्यास संदर्भ क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने सदर योजनेसाठी संदर्भ क्र.५ येथील शासन 
निर्णयान्वये नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

“Par शक्‍ती” या केंद्र पुरस्कृत एकछत्री योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाने 
दि.१४.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रक 
दि.०३.०१.२०२३ अन्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सखीनि २०२३/प्र.क्र.१५८/कार्या-२ 


केंद्र शासनाने सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या नोकरी करणाऱ्या महिलांची वसतिगृहे या 
योजनेच्या नावात “सखी निवास” असे बदल केला आहे. सदर “सखी निवास”- नोकरी करणाऱ्या 
महिलांची वसतिगृह या घटक योजनेचा समावेश केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या 
“सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत करण्यात आला असून, सदर घटक योजना राज्यात राबविण्यास संदर्भ 
क्र.३ येथील दि.१२.०५.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्या आळी आहे. सदर घटक 
योजनेसाठी लेखाशिर्ष उघडण्याच्या अनुषंगाने नोकरी करणाऱ्या महिलांची वसतिगृह या सुधारित 
योजनेसाठी केंद्र:राज्यःस्वयंसेवी संस्था यामध्ये ६०:१५:२५ या प्रमाणात संदर्भ क्र.५ येथील 
दि.२६.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये उघडण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाच्या नावात व केंद्र:ःराज्य हिस्सा 
६०:४० या प्रमाणात बद्दल करुन, केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील “सामर्थ्य” या 
योजनेंतर्गत “सखी निवास” या घटक योजने निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी लेखाशिर्ष उघडण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील “सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत “सखी 
निवास” घटक योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी संदर्भ क्र.५ येथील दि.२६.०४.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उघडण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाच्या नावात व केंद्र:राज्य हिस्सा ६०:४० 
अशा प्रमाणात बद्दल करण्यात येऊन पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्र. एक्स-१ X-1 

प्रधान लेखाशिर्ष 2234 -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 2235-Social Security and Welfare 

उप प्रधान लेखाशिर्ष | ०२, समाज कल्याण 02, Social Welfare 

गौण शिर्ष १०३, महिला कल्याण 103, Women Welfare 

गट Bry (30), “मिठान ठाक्‍ती” “सामर्थ्य” | (30), “Mission Shakti” 
“सखी निवास” “Samarthya” “Sakhi Niwas” 

उपगट Bry (30)(09), “महिला सक्षमीकरण | (30)(01), Working Women 
we” Hostel “Sakhi Niwas” (Central 


aes सी Share 60%) (2235C537) 

( हिस्सा ६०%) (२२३५ सा५३७) 31, Grants-in-aid (Non-Salary) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(30)(02), “महिला सक्षमीकरण | (30)(02), Working Women 
केंद्र” Hostel “Sakhi Niwas” (State 
Share 40%) (2235C546) 

31, Grants-in-aid (Non-Salary) 


(राज्य हिस्सा ४०%) (2234 सी५४६) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


२. या शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग 
क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५४/कार्या-२, दि.२६.०४.२०२२ हा अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सखीनि २०२३/प्र.क्र.१५८/कार्या-२ 


३. प्रस्तुत योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४८/का.१४११, 
दि.०९.०८.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१८/व्यय-६, दि.१४.०७.२०२३ अन्वये 
तसेच, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), मुंबई कार्यासयाच्या संदर्भ क्र.३८/२०२३-२४/४२२, 
दि.०५.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०८१६३०३०७२३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANTOSH SHIVRAM NILE 
A NT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 

CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=47eedc67c9ad816847a 1 bf672406f7fd75c435509a9f36f225f31 
0822604206, postalCode=400032, १ 
erialNumber=345D0BB9832565DF 139F69A9SCABCAFSF94C67E02096 
61£4726075E86668A56A, cn=SANTOSH SHIVRAM NILE 
Date: 2024.02.08 16:39:58 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

qe. gat, महिला व बाल विकास, पुणे, 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सखीनि २०२३/प्र.क्र.१५८/कार्या-२ 


१८. उपायुक्त (महिला विकास/(बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 
१९.सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, 

२०.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 

२१.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिळा व बाल विकास, 

२२.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 

२३. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


